जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर, पुणे, 
कोल्हापूर व सांगली येथे रुजू झालेल्या ८८ 
कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या दोन आगाऊ 
वेतन वाढीची वसूली रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:-संकिर्ण-२०११/१४४१/प्र.क्र.८/का.६, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२३ 


पहा:- १. सा.प्र.वि.शा.नि.क्र. टंळप-१०७७/सी-२६४२/२०, दि.१६.०६.१९८१ 
२. सा.प्र.वि.शा.नि.क्र. टंलप-१०८२/प्र.क्र.२०१/२०, दि.१२.०८.१९८२ 
३. सा.प्र.वि.शा.परिपत्रक.क्र. टंळप-१०८९/३०४/प्र.क्र.११५/२०-ब, दि.२४.०७.१९९१ 
४. वि. व न्या. वि.,(9/०५॥8 No.§¢ 9-209§/Misc./E, दि.२८.०२.२०१७ 
५. वि. व न्या. वि.पत्र क्र.संकिर्ण-२०११/प्रक्र.८/का.६, दि.११.११.२०२१ 
६.जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र./प्रशासन/५४२०/२०२३, 
दि.२६.०५.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


शासनाने शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी जे 
इंग्रजी लघुलेखक/लिपिक टंकळेखक मराठीचे काम करतील व मराठी परीक्षा उत्तीर्ण होतील त्यांना 
संदर्भाधीन क्र.१ व २ च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रोत्साहानात्मक बक्षीस 
योजना लागू केली असून, त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 
त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत दि.११.११.१९८३ ते दि.२४.०७.१९९१ या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांना 
दोन आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्यात आला होता. तथापि, संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये दि.११.११.१९८३ नंतर शासकीय सेवेत नियुक्‍त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन क्र. 
१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये लाभ दिले असल्यास वसुली करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. 
तथापि, अ.क्र.३ येथील परिपत्रकाविरुध्द संबंधित कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या 
होत्या. त्यामध्ये मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.६११०/१९९६ च्या निर्णयामध्ये काही कर्मचाऱ्यांना 
प्रदान केलेल्या २ आगाऊ वेतनवाढींची वसुली थांबविण्याबाबत आदेशा दिलेले आहे. विधि व न्याय 
विभागाचे अ.क्र.४ येथे नमूद आदेश विचारात घेता, जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर, पुणे, 
कोल्हापूर व सांगली येथे रुजू झालेल्या ८८ कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची टंकलेखन / लघुलेखन 
परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यामुळे मराठी टंकलेखन व मराठी लघुलेखन प्रशिक्षण आणि बक्षिस योजनेंतर्गत 
प्रदान केलेल्या दोन आगाऊ वेतनवाढीची वसुली रद्द करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यवाही 
करण्याकरिता प्रबंधक (निरिक्षण-१),उच्च न्यायालय, अपिल शाखा,मुंबई यांना संदर्भाधीन क्र.५ च्या 
पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. तथापि, जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांनी संदर्भाधीन क्र.६ 
च्या पत्रामध्ये विनंती केल्यानुसार सदर पत्र अधिक्रमित करुन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर व सांगली येथे रुजू झालेल्या 
खालील तक्त्यात नमूद ८८ कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या दोन आगाऊ वेतनवाढींची वसूली रद्द 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने संबंधित कार्यालयाने त्यांची नव्याने 
वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०११/१४४१/प्र.क्र.८/का.६, 


अ.क्र. | जिल्हा व सत्र न्यायालय, | जिल्हा व सत्र न्यायालय, जिल्हा व सत्र जिल्हा व सत्र 
अहमदनगर सांगली न्यायालय, कोल्हापूर न्यायालय, पुणे 

q श्री.जी.एम.किरपेकर श्री.व्ही.ए.कारंडे श्री.र.मा.गुजर श्रीम.एम.पी. राहुरकर 
२ श्री.आर.बी.सोनसळे श्रीम.एम.एम.कुलकर्णी । श्री.सं.द.पाटील श्री.ए.जी.मारुळकर 
3 | श्री.पी.एस.दिकौंडा श्री. एस.एस.पाटील श्री.सं.रा.शेवडे श्रीम.ए.यु.कुलकणी 
४ । श्री.डी.एम.सांगळे श्रीम. एस.एस.पंडीत MAS Mare श्री.एस.डी.माने 

५ | श्री.सी.एम.देशपांडे श्रीम.एन.एन.कपिलेश्वर | श्री.लि.ए.मणेर श्रीम.एस.आर.उरडे 
६ | श्री.सी.एन.चव्हाण श्री. पी.बी. त्रिगुणे श्री.श.भा.कांबळे श्री.डी.बी.धार्मिक 

७ | श्री.सी.एस.सांगळे श्री.आर.डी. खटावकर | Marsh. पंडीतराव | श्रीम.व्ही.व्ही.तिकोणे 
८ _  श्री.एस.जी.कोल्हे श्री. एन.एन. जमखंडी _श्री.द.रा.जोशीलकर _श्री.डी.जे.येरुणकर 
९ श्री.पी.आर.मर्दाने श्री. एस.आर.साळुंखे श्रीम.शु.श.पाटील श्री.डी.एम.भोसले 
१० | श्रीम.एस.एस.होरणे श्री.के.एल.पतकी श्री.ध.म.खवरे श्री.एन.आर.पटेल 
99 श्रीम.एस.ए. कुलकणी  ' श्री.व्ही.व्ही. शिदे श्रीम.रा.रा.चौगुले श्री.पी.एन.म्हेत्रे 

१२ | श्री.डी.बी.जोशी श्रीम.एन.एस. पिरखान | श्री.सु.स.आडके 

१३ | श्री.व्ही.डी.जोशी श्रीम.पी.एस.शिंदे श्री.वि.द.कुलकर्णी 

१४ | श्रीम. आर.एन.सांगळे श्री.एस.ए.पटवेगार श्री.सु.चा.जाधव 

१५  श्री.पी.डी.फंड श्रीम.व्ही.एस. होडबाळे | श्री.र.शां.मिस्त्री 

१६  श्री.बी.डी.वाईकर श्री.डी.एस.जाधव श्री.तु.श्री.डोंगरे 

१७ । श्रीम.जे.जे.शेख श्रीम.एस.आर. तारकुंडे | श्रीम.स्मि.सु.खांडेकर 

१८ | श्री.ओ.जे.मिसाळ श्री.रा.र.खांडेकर 

१९ | श्री.बी.व्ही.दाते श्री.बं.जि.इंचनाळकर 

२० | श्री.एस.आर.रोडे श्री.ना.द.पाटील 

२१ | श्रीम. एम.व्ही.टाकळकर श्री.वि.जु.शर्मा 

२२ | att. पी.एस.रसाळ श्री.सं.य.साळोखे 

२३ | श्रीम.एम.एन.कुलकणी श्री.गि.ग.सोनवणे 

28 श्री.पी.डी.बडदे श्री.रा.रा.दळवी 

२५ | श्री. एस.जे.लांबदाडे श्री.प.दि.भोसले 

२६ | श्रीम. एस.एम.संत श्री.म.अ.वाघ 

२७ | श्री. एम.एम.रोकडे श्रीम.भा.उ.शिदे 

२८ | श्रीम. एस.एन.मंत्री श्री.रा.स.राजमाने 

२९ श्री.सो.द.माडवे 

३० श्रीम.क.स.माने 

३१ श्री.अ.ज्ञा.कांबळे 

३२ श्री.आ.द.चव्हाण 
एकूण | कर्मचारी संख्या (२८) कर्मचारी संख्या (१७) कर्मचारी संख्या (३२ | कर्मचारी संख्या (११) 
२. हा शासन निर्णय, मराठी भाषा विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०२१/१०/भाषा-२, 


दि.३१.०५.२०२१, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६६/२३/सेवा३ दि. २२.०६.२०२३ 
अन्वये त्यांच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०११/१४४१/प्र.क्र.८/का.६, 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०८३११२००३२३११२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAJESH SUDHAKAR WADNERKAR 

R AJ E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ab64acf9acc2b1c026a9f36d0 1 fcfOfef77d967f2bf49 


S U D ) H A KA R a3b51d07aee2982c881, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=8A80E89F73EB1AE7A35E5E7 12F49F65856C2 


B2D28F9CFFOO88BD95C970E12AB9, cn=RAJESH 
WADNERKAR SUDHAKAR WADNERKAR 


Date: 2023.08.31 12:08:10 +05'30' 


(राजेश वडनेरकर) 
अवर सचिव 


प्रति, 
१. प्रबंधक (निरीक्षण), मा.उच्च न्यायाळय (अपील शाखा), मुंबई. 
२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा )-एक, महाराष्ट्र, मुंबई, 
३.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर व सांगली, 
४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर व सांगली, 
५.मराठी भाषा विभाग / भाषा-२, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
६.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


